स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत नागरी घनकचरा 
व्यवस्थापनाच्या मंजूर सविस्तर प्रकल्प अहवालातील नमूद 
बाबीं व किंमतीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:-स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५०(२)/नवि-३४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- १. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वभाअ-२०१५/प्र. क्र. २३/नवि-३४, दि. १५ मे, २०१५ 

२. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.४२/नवि-३४ दि. १/३/२०१८ (सावदा) 

3. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१८/प्र.क्र.9६/नवि-३४ दि. ९/४/२०१८ (गडहिंग्लज) 

४. शासन निर्णय, नगर विकास विभाग, क्रमांक: स्वमअ-२०१९/प्र.क्र.८६(५५/नवि-३४ दि. १/३/२०१८ (माळेगाव-जहांगीर) 

५. स्वच्छ भारत अभियान (नागरी) अंतर्गत गठीत उच्चाधिकार समितीच्या दि. ८/११/२०२१ रोजीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 
शासन निर्णय :- 

सावदा, गडहिंग्लज व मालेगाव-जहांगीर नगरपरिषदांचा नागरी घनकचरा व्यवस्थापनाच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालास 
संदर्भ क्र. २, 3 व ४ येथील शासन निर्णयान्वये मंजुरी देण्यात आली होती. सदर सविस्तर प्रकल्प अहवालात नमूद बाबी व त्यांच्या 
किंमतीमध्ये सुधारणा करण्याची विनंती नगरपरिषदांमार्फत करण्यात आली होती. 
२. सदर नगरपरिषदांनी सादर केलेल्या प्रस्तावाची तपासणी राज्य अभियान संचालनालयाच्या स्तरावर करून तो प्रस्ताव 
दिनांक ८/११/२०२१ रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या मान्यतेकरीता सादर करण्यात आला असून त्यास उच्चाधिकार 
समितीने मान्यता दिली आहे. 
३. उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील नमूद करण्यात 
आलेल्या बाबी व त्यांच्या किंमतींस शासन मंजूरी देत आहे. सदर बदलामुळे नगरपरिषदांच्या घनकचऱ्याच्या सविस्तर प्रकल्प 
अहवालाची सुधारित किंमत या शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्रातील रकाना ४ मध्ये दर्शविण्यात आल्यानुसार राहील. सदर 
सुधारित सविस्तर प्रकल्प अहवालाचा वाढीव खर्च नगरपरिषदांनी १४ व्या वित्त आयोगातंर्गत प्राप्त निधी किंवा स्वनिधीतून करावा. 
३. संदर्भीय क्रमांक २ येथील प्रशासकीय मान्यतेच्या शासन निर्णयात नमूद अटी व श्तींचे पालन करणे बंधनकारक राहील. 
8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा संकेतांक २०२२०२०८१९५१२०८३२५ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत 
आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Ajit Sahebrao Palwe 


(अजित पालवे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
2) मा. मंत्री, नगर विकास यांचे खाजगी सचिव, 
३) मा. राज्यमंत्री नगरविकास विभाग यांचे खाजगी सचिव 
8) प्रधान सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक 
4) प्रधान सचिव, नियोजन विभाग यांचे स्वीय सहायक 
&) प्रधान सचिव, नगर विकास विभाग (2) यांचे स्वीय सहायक 
७) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई. 
८) आयुक्‍त तथा संचालक, महानगरपालिका प्रशासन संचालनालय, मुंबई. 
९] राज्य अभियान संचालक, स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान संचालनालय, मुंबई. 
१० जिल्हाधिकारी, जळगाव. 
११) जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
92) जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर 


) 
) 
) 
१३) मुख्याधिकारी, सावदा नगरपरिषद 
) 
) 
) 


१४ मुख्याधिकारी, गडहिंग्लज नगरपरिषद 
१५ मुख्याधिकारी, मालेगाव जहांगिर नगरपरिषद 
१६  निवडनस्ती, नवि-३४. 


शासन निर्णय क्रमांकः स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५०(२)/नवि-३४ 


(शासन निर्णय क्रमांक:- दिनांक: ८ फेब्रुवारी, २०२२ स्वमअ-२०२१/प्र.क्र.१५०(२)/नवि-३४ सोबतचे विवरणपत्र) 


(किंमत कोटीत) 
SN | City Admissible | DPR Items to be | Cost of | Addition /| Cost for | Difference | Revised 
Name Cost Cost deleted / | item to | Revision of | Addition DPR 
revised be items /Revision Cost 
deleted of items 
/revised 
1 2 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ; 9 | 10 
1 Savda 2.4700 2.3829 | Water tanker- | 0.0918 Single shaft | 0.16 -0.2046 2.1783 
3 KL shredder (Saving) 
machine 
Other savings | 0.5239 Wire Fencing | 0.2077 
due to low bid Compound 
value 
en -* _- 710 eel Storeroom 
eo | शिक Extended 
MRF 
ol = GST for Civil 
Work (Item 
2,3,4) 
0 || L | Backhoe 0.0435 
loader Ino. 
(purchased) 
Total 0.6158 Total 0.4112 
2 Gadhinglaj | 3.4406 2.4527 | Shed for Wet | 0.4877 Shed for Wet | 0.3562 -0.1315 2.3212 
Waste Waste (Saving) 
composting composting 
Revised Civil 
Civil work for work for 
Malegaon Shed with pits Shed with 0.367 
3 Jahangir 2.5548 1.3201 | for composting | 0.6710 pits for | 1.0380 (Additional | 1.6871 
& MRF composting Cost) 
(15 pits) & MRF 
(15 pits) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


